महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणारे पोलीस, 
कारागृह कर्मचारी व कैदी यांच्या प्रवासखर्चापोटी 
महामंडळास अनुदान उपलब्ध करून देणेबाबत.. 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण ०२२१/३३२/प्र.क्र. ११३/पोल-५ब 
२ रा मजला, गृह विभाग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
दिनांक : ११ मे, २०२१. 


वाचा : १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. एसटीसी १९७८/३६०-पोल-५, दि. २७.०९.१९७९ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीव्हीए ०१८७/७१४/पोल-५ब, दि.०४/०३/१९९१ 
३) शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.एमआयएस ०२११/प्र.क्र.१७०/पोल ५ब ,दि.३१.०३.२०१५ व 
दि.१५.०३.२०१६ 
४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/३०/पोळीस व कारागृहवारंट 
/रापम/७१/२०२०, दि. २९.०१.२०२१ व दि. ०९.०३.२०२१ 


प्रस्तावना : 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणारे पोलीस, कारागृह कर्मचारी व कैदी यांच्या प्रवासखर्चापोटी 
म.रा.परिवहन महामंडळास अनुदान उपलब्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. उपरोक्‍त संदर्भ क्र.३ 
च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सन २०१५-१६ मध्ये ३० कोटी व सन 
२०१६-१७ मध्ये १५ कोटी ६० लाख ९७ हजार ६८९ इतकी रक्‍कम अदा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणारे पोलीस, कारागृह कर्मचारी व 
कैदी यांच्या प्रवासखर्चापोटी सन २०१२-१३ ते सन २०१९-२०२० या कालावधीतील एकूण रक्‍कम रुपये 
६६,०६,०४,४९४/- एवढी थकीत रक्कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांना मंजूर 
करण्याकरिताची विनंती पोलीस महासंचालक, म.रा. मुंबई यांनी केळी आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसमधून कर्तव्यार्थ प्रवास करणारे पोलीस, 
कारागृह कर्मचारी व कैदी यांच्या प्रवासखर्चापोटी सन २०१२-१३ ते सन २०१९-२०२० या कालावधीतील 
खालील कोष्टकात नमूद केल्यानुसार एकूण रक्‍कम रुपये ६६,०६,०४,४९४/- (अक्षरी रुपये सहासष्ट कोटी 
सहा लाख चार हजार चारशे Aad फक्त) एवढी रक्‍कम विहीत कार्यपध्दती व नियम यांच्या अधिन 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०२२१/३३२/प्र.क्र. ११३/पोल-५ब 


अ.क्र वित्तीय वर्ष पोलीस विभागाची रक्‍कम 
|. गै. | सन २०१२-२०१३ १०,७७२/- 
२. सन २०१३-२०१४ ९,७०,३४,९७९/- 
3. सन 2098-2094 १०,४०,६०,९१७/- 
४. सन २०१५-२०१६ ९,९१,८१,१३१/- 
षु. सन २०१६-२०१७ ९,१५,०५,८००/- 
६. सन २०१७-२०१८ ८,५१,५०,४०७/- 
9 सन 2092-2048 ९,२०,८७,६९१/- 
a सन 2098-2020 ९,१५,७२,७९७/- 
थकोत एकूण रक्‍कम रुपये ६६,०६,०४,४९४/- 


२. सदर खर्च मागणी क्र.बी-१ २०५५ पोलीस,(००)१०९, जिल्हा पोलीस (००)(००)(०१) जिल्हा पोलीस 
दल (२०५५ ०१६८) या उपलेखाशिर्षाखाळी “११ देझातंर्गत प्रवास खर्च” या उद्दीष्टाखाळी सन २०२१-२२ 
या वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौ.संदर्भ क्र. ३४३/२०२१/व्यय-७/दि. ३०.०४.२०२१ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१११२०३०४०५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Venkatesh 0100000000 arte 
tment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb2671d1da0 
Madhav जाग. ७ ककी नन 
(व्य.मा.भट) 
उपसचिव, गृह विभाग. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सदस्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, महाराष्ट्र वाहतुक भवन, डॉ.आनंदराव 
नायर मार्ग, मुंबई -०८. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) १/२ मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (व्यय) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उपसचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड नस्ती पोल -५ब 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


